कोल्हापूर येथील नविन बांधण्यात आलेल्या 
विश्रामगृहाच्या कक्षांच्या आरक्षण व्यवस्थेबाबत -- 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. आरक्षण-१९१९/प्र.क्र.२६/मिव्य-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५.०१.२०१९ 

प्रस्तावना : 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कोल्हापूर येथील नवीन १२ कक्षांच्या विश्रामगृहाचे 
बांधकाम नुकतेच करण्यात आले आहे. सदर बांधकाम करताना तेथील कक्षांच्या दर्जामध्ये तसेच 
सुविधे मध्ये मुल्यव्धित वाढ करण्यात आली आहे. या कक्षांची कटाक्षाने जोपासना करणे आवश्‍यक 
आहे म्हणजे केलेल्या कामाचा दर्जा दीर्घ कालावधीसाठी राखणे शक्‍य होईल. या कक्षांचा वापर अति- 
अतिमहत्वाच्या व्यक्‍ती यांच्या व्यवस्थेकरीता करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 

या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करुन शासन असे आदेश देत आहे की, या कक्षांचा 
वापर अति-अतिमहत्वाच्या व्यक्‍तींकरीता सीमित करण्यात यावा. या कक्षांना व्ही. आय. पी कक्ष असे 
संबोधण्यात यावे व या कक्षांचे आरक्षण कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर 
यांचे स्तरावर करण्यात यावे. 

कोल्हापूर येथील नवीन बांधण्यात आलेल्या १२ कक्षांच्या विश्रामगृहातील कक्ष व आरक्षण 
व्यवस्था यांची यादी खालील परिशिष्ट नुसार राहील. 


अ.क्र.  विश्रामगृहाचे नाव व कक्षाचे नाव आरक्षण व्यवस्था 
र्जा 
ea अश्विनी 
२. पुष्य 
3. रेवती 
मा. आमदार, मा.खासदार, 
8, मघा र वत eer 
va AA TS दर्जा 
प. नवीन बांधण्यात फाल्गुनी असलेले लोकप्रतिनिधी 
आलेले १२ कक्षांचे — आणि उप सचिव व त्यावरील 
वर विश्रामगृह आ दर्जाचे सर्व अधिकारी 
७. (व्ही.आय.पी.) चित्रा 
८. स्वाती 
९. विशाखा 
शं ०. अनुराधा 
ea भाद्रपदा 


१२. शततारका 


शासन निर्णय क्रमांकः आरक्षण-१९१९/प्र.क्र.२६/मिव्य-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ]ईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०१२५११४४१०२६१८ असा आहे. हा 
areal डिजिटल स्वाक्षरीले साक्षांकीत करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Salunke Bapurao «=: 


: ०] 


१००५१, 
)856€540013881008872 


Pp 0 at fa 0 sel तिळ कक lavslebeaaakea 
p ss eaten renter hee 
(बी.पी.साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 
५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
७. प्रोथोनोटरी व सिनियर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
८. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली, 
९. सामान्य प्रशासन (राजशिष्टाचार शाखा) विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.मा. मंत्री (सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११.मा. विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई, 
१२.मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
१४.सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
१५.सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
१६.सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग / सर्व जिल्हा परिषदा, 
१७.सर्व मंत्रालयीन विभागांतर्गत विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
१८.मा.सचिव (बांधकामे) /(रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
१९.सर्व अधिकारी व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०.निवड नस्ती (कार्यासन मिव्य-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


